महात्मा गांधी तंटामुक्त गांव मोहिम 

मोहीमेचा प्रचार व प्रसिद्धी यासाठी आकाशवाणी दूरदर्शन व 
खाजगी दूरदर्शन बाहिंन्या बरुन दि. २९/४/२०११ ते दि. 
३०/४/२०११ या कालाबधीत दिलेल्या जाहिरातीच्या खर्चास 


मंजूरी देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-तंमुगा १०११/प्र.क्र.२८/२०११/पोल-१५, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक - १९ सप्टेंबर, २०११. 

शासन निर्णय - दिनांक १४.८-२००८ च्या शासन निर्णयानुसार Ma तंटामुक्‍त करण्याचे निकष पूर्ण करुन दि.१ 
मे,२०११ रोजी ग्रामसभेत गाव तंटामुक्‍त झाल्याचे जाहीर करावयाचे आहे.सन २०१०-११ या वर्षात राबविण्यात 
आलेल्या मोहीमेत जी गावे तंटामुक्‍त होतील, त्या गावांनी असे जाहीर करुन पोलीस ठाणे प्रमुख ब तहसिलदार यांना 
Tia तंटामुक्त झाल्याचे कळवाबयाचे आहे. या कार्यबाहीची माहिती सर्व गावापर्यंत पोचण्यासाठी आकाशवाणी, 
दूरदर्शन ब इतर दूरचित्र बाहिन्यांबरुन मोहीमेची जाहीरात दि.२९.४.११ ब दि.३०.४.२०११ रोजी माहिती ब जनसंपर्क 
महासंचालनालया मार्फत प्रसारित करण्यात आली होती. त्यानुसार खालील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे मोहीमेच्या 


उक्त जाहिरातीकरीता एकूण रुपये १,२९,१८०.००/- (रुपये एक लाख एकोणतीस हजार एकशे ऐंशी फक्त) इतका 


खर्च आला असून त्यास या आदेशान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


रक्‍कम (सर्व 
करांसहित) 
(रूपये) 


करणाऱ्या 
संस्थेचे 


२ । स्टार न्यूज, 
मुंबई 
डू 
मराठी 
४ | झीन्यूज 


लि., मुंबई 


प्रसारणाचा 
दर (रूपये) 


१० सेकंदास | ३१०२०/- 
रू.२५८५ 
याप्रमाणे 


एमयुएम/६९/जीओ 
व्हीटी/ 
एप्रिल/२०११, 
दि.०९.०५.२०११ 
इनव्हॉईस 
क्र.३४१०९-१, 
दि.३०.०४.२०११ 


दि.२९ व ३०.०४.२०११ रोजी 
रात्रौ ०९.३० वाजताच्या 
बातम्यांच्या मध्यंतरात ६० 
सेकंदाची जाहिरात 
दि.२९ व ३०.०४.२०११ रोजी 
सायंकाळी ७ ते ८ बाजताच्या 
दरम्यान ३० सेकंदाची 
जाहिरात 
दि.२९ व ३०.०४.२०११ 
सायंकाळी ७ ते ८ वाजताच्या 
दरम्यान ३० सेकंदाची 
जाहिरात 
दि.२९ ब ३०.०४.२०११ रोजी 
सायंकाळी ७ ते ८ वाजताच्या 
दरम्यान ३० सेकंदाची 
जाहिरात 


१० सेकंदास | ३३७५/- 
रू.६६२ 


याप्रमाणे 


३५५२५/- 


१० सेकंदास 
रू.५९२१ 
याप्रमाणे 


क्र.०२००५८१९२, 
दि.३०.०४.२०११ 


१० सेकंदास . 
रू.१९२४ 
याप्रमाणे 


wea 
क्र.४००००२२९२४ 
/११-१२, 

दि.३०.०४.२०११ 


D:\POL-15\POL -15\201 11 er 28.lwp 


= सेकंदास | २४७५०/- 
रू.४१२५ 
याप्रमाणे 


दि.२९ ब ३०.०४.२०११ रोजी 
सकाळी wo वाजताच्या 
बातम्यांच्या दरम्यान व 
सायंकाळी ७ वाजताच्या 
बातम्यांच्या मध्यंतरात ३० 
सेकंदाची जाहिरात 
दि.२९ व ३०.०४.२०११ रोजी 
सकाळी ७.१० वाजताच्या 
बातम्यांच्या दरम्यान व 
सायंकाळी ७ बाजताच्या 
बातम्यांच्या मध्यंतरात ३० 
सेकंदाची जाहिरात 


एमयुएम 


(पीसी/०७/प्रिल-२० 
११/एसीसी, 
दि.---एप्रिल,२०११ 


१०सेकंदास 
रू.४१२५ 
याप्रमाणे 


पुणे/एप्रिल-२०११/० 
५/एसीसी, 
दि.---एप्रिल, २०११ 


एकूण रूपर्य- १,२९,९८०/- 
(रू.एक लाख एकोणतीस हजार एकशे ऐशी फक्त) 


2. प्रमाणित करण्यात येते की, सदरहू खर्च यापुबी अदा करण्यात आलेला नाही. 

2, प्रस्तूत खर्च विहित पध्दतीचा अवलंब करुन करण्यात आला आहे. 

४. याखाली होणारा खर्च रुपये १,२९,१८०.००/- (रुपये एक लाख एकोणतीस हजार एकशे ऐंशी फक्त) गृह 
बिभाग, मागणी क्रमांक-बी-१ " प्रधान लेखाशिर्ष २०५५ पोलीस (००) (१०) तंटामुक्‍त गांब मोहिम (२०५५ ०५३३) 
२६-जाहिरात व प्रसिध्दी " याखालील सन २०११-१२ या वर्षीच्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. प्रस्तूत खर्चाची 
देयके पारित करण्यासाठी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय राज्य शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन दण्यात आला असून त्याचा संगणक 


सांकेतांक २०१९०९१९१३४००१००१९ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


हज पो. थोरात ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह बिभाग, महाराष्ट्र शासन. 

प्रति, | 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, (देयकांच्या मुळप्रतींसह) 
प्रत :- 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

संचालक, लेखा ब कोषागारे, मुंबई, 

महालेखापाल १ (लेखा ब अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

अधिदान ब लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

44 (कार्यासन व्यय-७/अर्थ-२ ब अर्थ-११), मंत्रालय, मुंबई, 


, पोल-१५ 
KRREKERE 


D:\POL-15\POL -15\2011\gr cr 28.lwp 


